प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम विकास 
योजना या केंद्रीय योजनेंतर्गत सन २०२१- 
२२ व सन २०२२-२३ या आर्थिक 
वर्षाकरिता मंजुर करणेत आलेल्या ग्राम 
विकास आराखड्यांना निधी वितरीत 
करण्याबाबत..... 

(ठाणे जिल्हा) 


महाराष्ट्र शासन 


आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय : क्रमांक आअग्रा २०२३/प्र.क्र. ६८/का.१९ 
मादम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०५ जुले, २०२३. 
वाचा :- 


१. केंद्र सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय चे अ.शा. पत्र क्र. १७०११/०१/२०२०/5७॥५, 
दिनांक १७मार्च २०२२. 

२. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक- संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र. ९२/का. १९ 
दिनांक १३/०७/२०२२. 

३. आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांचे पत्र क्र.विकेस २०२२/प्र.क्र.५(क)/का.८(५)/ 
६२३२, दिनांक २८/१०/२०२२ 

४. आदिवासी विकास विभाग, शासन पत्र क्रमांक- संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.९२/का. १९ 
दिनांक ०२/०२/२०२२. 

५. जनजाती कार्य मंत्रालयाचे पत्र क्रमांक ११०१५/०१(२४/२०२१- SCA, दिनांक मे २४ 
2023 

६. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-आविवि२०२२/प्र.क्र.१४६/का.-१९ 
दिनांक , २१ फ़ेब्रुवारी २०२३, दिनांक ३ मार्च २०२३ 


प्रस्तावना :- 


अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्या असलेल्या गावांचा आदर्श गाव संकल्पनेवर 
आधारित एकात्मिक आर्थिक व सामाजिक विकास करण्यासाठी आदि आदर्श ग्रामविकास ही 
योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेऊन संदर्भ १ येथील पत्रान्वये केंद्र शासनाने मार्गदर्शक 
सुचना निर्गमित केल्या आहेत. योजनेच्या अंमलबजावणी करिता राज्यस्तरावरील 


आस्थापनांमध्ये स्पष्टता राहण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्र सरकारच्या सुचनांच्या आधारे 
मार्गदर्शक सुचनांचा शासन निर्णय संदर्भ २ अन्वये निर्गमित केला आहे. सदर योजना सन 
२०२१-२२ ते २०२५-२६ या कालवधीकरिता राबविणेत येणार आहे. या करिता केंद्र शासनाने 


शासन निर्णय क्रमांकः आअग्रा २०२३/प्र.क्र. ६८/का.१९ 


३६०५ गावे निवडली असुन दरवर्षी एक पंचमअंश गावांना अंदाजे रु. २०.३८ लक्ष इतका निधी 
प्रति गाव एकवेळ उपलब्ध करुन देणेत येणार आहे. 


२. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांनी सदर योजनेकरिता संदर्भ ३ येथील 
पत्रान्वये अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे यांच्या कार्यक्षेत्राकरिता राज्य शासनास 


प्रस्ताव सादर केले होते. सदर प्रस्ताव मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय 
समितीच्या मान्यतेने संदर्भ ४ येथील पत्रान्वये केंद्र शासनास सादर केले होते. 


3. प्रकरणी जनजाती कार्य मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या प्रकल्प मुल्यमापन 
समितीची ऑनलाईन बैठक दिनांक १४ मार्च २०२३ रोजी पार पडली. सदर बैठकीचे इतिवृत्त 


जनजाती कार्य मंत्रालयाने संदर्भ ५ येथील पत्रान्वये निर्गमित केळे असुन, त्यान्वये राज्य 


शासनाने प्रस्तावित केलेल्या गावांपैकी १५४२ गावांचे ग्राम विकास आराखडे मंजुर केल्याचे 
कळविले आहे. 


४. सदर योजनेंतर्गत केंद्र शासनाकडुन प्राप्त झालेला निधी संदर्भ ६ येथील शासन 
निर्णयान्वये वितरीत करणेत आला आहे. आता, ग्रामविकास आराखड्यातील कामांना 


प्रशासकीय मान्यता देऊन प्रत्यक्ष प्रस्तावित निधीच्या अनुषंगाने प्राप्त निधीच्या प्रमाणात रु. 


३१८.९४ लक्ष इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन आहे. 


शासन निर्णय - 


प्रधान मंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना या केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत सन २०२१- 


२२ व सन २०२२-२३ करिता केंद्र शासनाने ठाणे जिल्ह्यातील मंजुर केलेल्या ग्राम विकास 


आराखड्यांकरिता पुढीलप्रमाणे निधी उपलब्ध करुन देण्यास शासन मान्यता देण्यात येत 


आहे. 

अ.क्र. | अपर जिल्हा प्रकल्प | केंद्र शासनाकडुन ग्राम विकास आता वितरीत 

आयुक्‍त अधिकारी । मंजुरी मिळालेल्या आराखड्याच्या करण्यात 
गावांची संख्या । अंमलबजावणीकरिता | येणारा निधी 

आवश्यक निधी रु. लक्ष 

रु. लक्ष 

foo | oom | बाणे शहापूर ३५ ७२५.३४ ३१८.९४ 

२. केंद्र शासनाने मंजुर केलेल्या ग्राम विकास आराखड्यांकरिता कामनिहाय वितरीत 


करण्यात येणा-या निधीचे विवरण सोबत जोडलेल्या परिशिष्टामध्ये नमुद करण्यात आले 
आहे. 


> सदर निधी खालील अटींच्या अधिन राहुन वितरित करण्यास मान्यता देण्यात येत 


आहे. 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आअग्रा २०२३/प्र.क्र. ६८/का.१९ 


अटी 
मंजुर गावांच्या ग्रामविकास आराखड्याला केंद्र शासनाकडुन रु. २०.३८ लक्ष इतका 
निधी एकवेळ मंजुर झाला आहे. यांतर्गत केंद्र शासनाकडुन Ye निधी उपलब्ध 
करुन दिला जाणार नाही.यामुळे - 


१. ज्या गावांच्या ग्रामविकास आराखड्यातील कामांची रक्‍कम रु. २०.३८ लक्ष 
पेक्षा कमी असेल अशा ग्रामविकास आराखड्यातील कामांकरिता प्रत्यक्ष 
प्रस्तावित रक्‍कमेइतकाच निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. सबब, मंजुर 
कामे मंजुर निधीच्या मर्यादेतच करण्यात यावीत. 

२. ज्या गावांच्या ग्रामविकास आराखड्यातील कामांची रक्‍कम रु. २०.३८ लक्ष 
पेक्षा जास्त असली तरीही अशा ग्रामविकास आराखड्यातील कामांकरिता रु. 
२०.३८ लक्ष इतकाच निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. याकरिता अधिकचा 
निधी कोणत्याही परिस्थितीत राज्य / केंद्र शासनाकडुन उपलब्ध करुन दिला 
जाणार नाही. सदर निधी अन्य योजनेतुन अभिसरणाच्या (कन्व्हर्जन्स) 
माध्यमातुन उपलब्ध करुन घेण्याची सर्वस्वी जबाबबदारी संबंधित 
अंमलबजावणी यंत्रणेची असेल. याबाबतचे कोणतेही दायित्व केंद्र/ राज्य 
शासनाकडुन स्विकारण्यात येणार नाही. 


ज्या कामासाठी अनुदान मंजुर झाले आहे, त्याच कामावर खर्च करणे बंधनकारक 
राहील. सदर मंजूर कामे शासनाने वेळोवेळी शासन निर्णयान्वये विहीत केलेल्या 
सुचनांनुसार करण्यात यावीत. 


या शासन निर्णयान्वये मंजूर केलेल्या सर्व कामांसाठी तांत्रिक मंजूरी, निविदा 
काढणे/स्वीकारणे, कार्यारंभ आदेश देणे इत्यादी बाबतची कार्यवाही सक्षम 
प्राधिकाऱ्यांकडून करून घेण्याची जबाबदारी प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी 
विकास प्रकल्प, यांची राहील. तसेच सदरील कामे मंजूर अनुदानाच्या मर्यादेतच पूर्ण 
होतील याची दक्षता घेण्यात यावी. तसेच विहित कालावधीतच संबंधित कामे पूर्णत्वास 
आणावीत. 


सदरील कामे हाती घेण्यापूर्वी संबंधित क्षेत्रात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व 
ग्रामपंचाचतीच्या सार्वत्रिक निवडणूकांसाठी आचारसंहिता अंमलात नाही याबाबत 
प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, यांनी खात्री करावी. तसेच 
कामांची व्दिरूक्ती होणार नाही, कामे दर्जेदार व चांगल्या प्रतीचे असल्याबाबत 
प्रकल्प अधिकारी, यांनी खात्री करून कोणत्याही प्रकारची अनियमितता होणार नाही, 
याची दक्षता घ्यावी. 


सदर काम पूर्ण झाल्यावर त्याठिकाणी “प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम विकास 
योजनेतंर्गत प्राप्त निधीतून पूर्ण करण्यात आले आहे.” असा फलक लावण्यात यावा. 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आअग्रा २०२३/प्र.क्र. ६८/का.१९ 


Vi. सदर योजनेतंर्गत घेतलेल्या कामांची गाव निहाय, कामनिहाय व मंजूर निधीची 
माहितीची नोंद प्रकल्प कार्यालयाने स्वतंत्र नोंदवहीत ठेवावी. 


Vil. सदरहू कामांचे प्रस्ताव तयार करताना कामाचे समर्थन, शासनाने वेळोवेळी निर्गमित 
केलेल्या परिपत्रकातील/पत्रातील सूचनांचे अनुपालन या सर्व बाबींचा क्षेत्रिय 
पातळीवर विचार करण्यात आलेला आहे व प्रस्तावाची क्षेत्रिय पातळीवर सर्व तांत्रिक 
दृष्टीकोनातून छाननी करण्यात आलेली आहे, या सर्व बाबींची कार्यारंभ sear 
देण्यापूर्वी पुन्हा एकदा प्रकल्प स्तरावर खातरजमा करून घेण्यात यावी. 


Vil. सदर कामास वन विभागाच्या तसेच अन्य प्राधिकरणांच्या मान्यतेची आवश्‍यकता 
असल्यास संबंधित प्राधिकरणाची परवानगी घेण्याची जबाबदारी तांत्रिक मान्यता 
देणाऱ्या अधिकाऱ्यांची असेल. 


IX. प्रशासकीय मान्यतेतीळ काम अन्य कोणत्याही योजनेत/कार्यक्रमात समाविष्ट नाही, 
याची खातरजमा तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यापूर्वी करण्यात यावी. 


४. आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांनी प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम विकास 
योजनेकरिता सन २०२१-२२ व सन २०२२-२३ करिता संदर्भ ६ येथील शासन निर्णयान्वये 
वितरीत करणेत आलेल्या निधीमधुन संबंधित प्रकल्प अधिकारी यांना SNA खात्याच्या 


अनुषंगाने केंद्र व राज्य सरकारने आजवर दिलेल्या सुचनांचे अनुपालन करुन निधी उपलब्ध 


करुन द्यावा. सदर निधी खर्च झालेनंतर कामांच्या प्रगतीनुसार शासनाकडे पुढील निधीची 


मागणी प्राप्त झाल्यानंतर पुढील हप्ता वितरीत करणेत येईल. 


५. अंमलबजावणी यंत्रणा व नियंत्रक अधिकारी यांनी सदर कामे विहीत मुदतीत पुर्ण 


करुन त्याची उपयोगिता प्रमाणपत्रे विहित नमुन्यात सादर करावीत. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७///५/.तीच्ीचा859॥0[॥9.90/. या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७०५१२०६२८७५२४ 


असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
PRAKASH 


VIJAY WAJE = 
(प्र. वि. वाजे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव. 


३. मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव. 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः आअग्रा २०२३/प्र.क्र. ६८/का.१९ 


४. मा. अध्यक्ष व मा. उपाध्यक्ष, विधान परिषद, विधान भवन, मुंबई. 

५. मा. सभापती व मा. उपसभापती, विधान सभा, विधान भवन, मुंबई. 

६. मा. मंत्री, आदिवासी विकास विभाग, यांचे खाजगी सचिव. 

७. अपर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, 
मुंबई. 

८. आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 


९. सर्व उप सचिव, अवर सचिव व कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 


qo, अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास,ठाणे. 
११.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठाणे. 
१२.प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, शहापुर 


१३. निवड नस्ती (का-९), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः आअग्रा २०२३/प्र.क्र. ६८/का.१९ 


Annexure 


VILLAGE DEVELOPMENT PLAN (VDP) PRADHAN MANTRI AADI ADARSH GRAM YOJANA (PMAAGY) 


Thane District 


Esti Amt. To 
stimated be 
a . Block Village Name details of works / activities identified a. oe penn 
in Lakh) Lakh) 
ie of new anganwadi center at 12.30 5A 
1 Shahapur | Shahapur Bamane C ; : 
onstruction of new anganwadi center at 
12.30 5.41 
Shelarpada 
2 24.60 10.82 
Construction of new well with solar pump 6.20 2.73 
at Jalakewadi 
Construction of compound wall at Z. P. 
2 Shahapur | Shahapur Kothare School Kothate 8.00 3.52 
Construction of new well with solar pump 
at Avkalwadi on गट 
3 20.38 8.96 
1117) of new anganwadi center at 12.30 5.4] 
3 Shahapur | Shahapur Aghai a रू : 
onstruction of new anganwadi center at 
T र 12.30 5.41 
Thakurwadi 
2 24.60 10.82 
Construction of new anganwadi center at 12.30 541 
Ambarai 
4 Shahapur | Shahapur Khadki Bu Construction of concrete road from Ambrai 5.00 2.20 
to Pimpalshet 
Construction of Internal road at 5.00 2.20 
Kumbharpada (450 MTR) 
3 22.30 9.81 
Installation of new well with solar pump at 7.00 3.08 
Gandulwad 
5 Shahapur | Shahapur Gandulwad 
Construction of internal Roads in 13.38 5.88 
Gandulwad village (625 MTR) 
2 20.38 8.96 
Construction of compound wall at Z. P. 8.00 3.52 
School Aavale 
त Shahapur | Shahapur ह Construction of new well with solar pump 7.00 3.08 
at Awale 
Construction of internal road at Vadupada 5.38 2.37 
(470 MTR) 
3 20.38 8.96 
Construction of new anganwadi center at 12.30 5.41 
7 Shahapur | Shahapur Dhakane (गणे 80001 
Construction of compound wall at Z. P. 8.00 3.52 
School Dhakane 
2 20.30 8.93 
Construction of new anganwadi center at 12.30 54] 
Takichiwadi 
रश Shahapur | Shahapur Apte 
Construction of compound wall at Z. P. 8.00 3.52 
School Dhakane 
2 20.30 8.93 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः आअग्रा २०२३/प्र.क्र. ६८/का.१९ 


Construction of compound wall at Z. P. 8.00 3.52 
9 Shahapur | Shahapur | Valmikinagar 00 Walmikonagat 
Construction of concrete road from 12.38 5.44 
Valmikinagar to Anganwadi (715 MTR) न ‘ 
2 20.38 | 896 | 
Construction of mini anganwadi center at 3 
é Fanspada 2:20 नट 
10 Shahapur | Shahapur Shirol C ः 
onstruction of concrete road at 8.08 3.55 
Dhaptepada (725 MTR) ; : 
2 20.38 8.96 
Construction of concrete road from 15.00 6.60 
11 Shahapur Shahapur Chillar Chillarwadi to Waghwadi (800 MTR) 3 ; 
Construction of 2 new hand pump 5.38 2.37 
2 20.38 8.96 
Construction of new well with solar Pump 8.00 3.52 
For Katkariwadi at Dahigaon 
12 Shahapur | Shahapur Dahigaon Construction of new well with solar Pump 8.00 3.52 
For Vazar at Dahigaonl : , 
Construction of Wall Compound for Z P 
School at Wazar aoe ie 
3 20.38 | 896 | 
Construction of new boarwell with solar for 8.08 3.55 
13 Shahapur | Shahapur Kudshet ली : र 
Construction of new anganwadi center at 3 
12.30 5.41 
Kudshet 
2 20.38 | 96 | 
Construction of New Mini Anganwadi 12.30 5.41 
building at Pacharwadi 
14 Shahapur | Shahapur Sakadbav Construction of concrete road from 5.00 2.20 
Sakadbav to tribal settlement 
Construction one new borewells at the tribal 3.08 1.35 
settlement of Sakadabav d शं 
3 20.38 | 8.96 | 
Construction of new anganwadi center at 12.30 54 
Nampada 
15 Shahapur | Shahapur Savroli So 
Construction of drinking Water well with 8.08 3.55 
Solar pump at Hiryachiwadi 
2 20.38 8.96 
Construction of compound wall at Z. P. 
School Vandre 9 22९ 
16 Shahapur | Shahapur Vandre Construction of new well with solar pump 7.00 3.08 
for Dodakepada | न 
Construction of concrete road from 8.38 3.68 
Alanpada to vandre bus stand : : 
3 20.38 | 396 | 
Construction of wall compound at Z. P. 3 7 
: ह 23 
School Kamdipada 3308 
Extention of water supply scheme at 5.00 2.20 
17 Shahapur | Shahapur Mokhavane |_Mokhavane katkariwadi 
Mini tap water supply scheme at 5.00 2.20 
Mokhavane radepada : न 
Mini tap water supply scheme at 
Mokhavane kashivali one a0 
4 20.38 | 896 | 
Construction of new anganwadi center at 12.30 541 
Katichapada 6 ; 
18 Shahapur | Shahapur Mal C 2 : 
onstruction of new well with solar pump 8.08 3.55 
for Shidwadi प ; 
2 20.38 | 8.96 | 


शासन निर्णय क्रमांकः आअग्रा २०२३/प्र.क्र. ६८/का.१९ 


Construction of drinking Water well with 


Solar pump at Vihigaon ९७ aa 
19 Shahapur | Shahapur Vihigaon 
Construction of anganwadi building at 12.30 54] 
Vihigaon Rajawadi 
2 20.38 8.96 
Construction of new anganwadi center at 12.30 5A 
Pendharghol 
20 Shahapur | Shahapur Pendharghol 
Solar energy based water supply scheme at 8.08 3.55 
Pendharghol न : 
2 20.38 8.96 
Construction of concrete road from 
Jambhulpada Sanjay Janathe to Vishwanath 12.30 5.41 
21 Shahapur | Bhiwandi Lakhivali Varatha 
Construction of new well with solar pump 
at Lakhivali ene = 
2 20.38 8.96 
Construction of cement road from Sanjay 6.38 2.81 
Bhuyal to Shravan Dhinda न १ 
22 Shahapur | Bhiwandi paygaon Construction of new well with solar pump 8.00 3.52 
Paigaon Jambhulpada अ : 
Construction of cement road from Hanuman 600 | 00 2.64 
Temple to Gavdevi Temple 
3 20.38 8.96 
23 Shahapur | Bhiwandi Vaghivali Construction of new anganwadi center at 12.30 5.41 
Ugalepada 8.08 3.55 
2 20.38 8.96 
Sie as new anganwadi center at 12.30 54] 
24 Shahapur | Bhiwandi Ghotgaon C EaCep 
onstruction of cement road under 
8.08 3.55 
Ghotgaon 
2 20.38 8.96 
ae ee anganwadi center at 12.30 54] 
25 Shahapur Bhiwandi Nandithane P — 
Solar energy based mini tap water supply 
: 8.08 3.55 
scheme at Valvipada 
2 20.38 8.96 
111) new anganwadi center at 12.30 5A 
26 Shahapur | Bhiwandi Pilanje kh पा 
Construction of new well with Solar pump 8.08 3.55 
at Mukud aadga pada & bedarpada ग » 
2 20.38 8.96 
Construction of wall compound for 
Khambala High School १०0 a 
27 Shahapur | Bhiwandi Khambala Construction of new well with Solar pump 8.00 3.52 
at Khambala | ; 
Construction of road from Z. P. School to 3 
Khambala well bias ie 
3 20.38 8.96 
Construction of new class room for 
anganwadi at Chimbipada 280 ah 
28 Shahapur | Bhiwandi Chimbipada 
Construction of concrete road from main 8.08 3.55 
road to primary health center Chimbipada न : 
2 20.38 8.96 
Construction of new anganwadi center at 12.30 SAI 
Dudhani 
29 Shahapur | Bhiwandi Dudhani Cc ; 
onstruction of concrete road from 5.00 2.20 


Khairepada to Vazara 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः आअग्रा २०२३/प्र.क्र. ६८/का.१९ 


Construction of concrete road from 


Shelarpada to Datalepada pn a 
3 22.30 9.81 
Construction of cement road under kuhe 8.08 3.55 
30 Shahapur | Bhiwandi Kuhe Construction of new anganwadi center at 3 
12.30 5.41 
Kuhe 
2 20.38 | 896 | 
New water supply scheme for Chinchavali 8.08 3.55 
31 Shahapur | Ambernath | Chinchvali | Construction of new anganwadi center at 3 
Chi र वश 12.30 5.41 
hinchavali Kopryachiwadi 
2 20.38 | 896 | 
New tap water supply scheme for 8.00 3.52 
Fulorepada 
32 Shahapur | Ambernath Kushivali Cc > ae : 
onstruction of mini anganwadi center at 12.30 541 
Kushivali Kuranpada न 
2 20.30 8.93 
Construction of new anganwadi center at 12.30 541 
Dhamanwadi 
33 Shahapur | Ambernath Bhoj 
Construction of concrete road from Bhoj to 8.08 3.55 
Trible Village 
2 20.38 | 96 | 
ne of new well with Solar pump 8.08 3.55 
34 Shahapur | Ambernath Chargoan C र र 
onstruction of new anganwadi center at 3 
12.30 5.41 
Kurhadpada 
2 20.38 | 896 | 
Installation of boarwell with solar Pump at 8.00 3.52 
Karand, Moryachaypada, Vakadichiwadi न ; 
35 Shahapur | Ambernath Karand Construction of well at Karand, 8.00 3.52 
Moryachaypada, Vakadichiwadi 
Construction of concrete road from karand 4.38 1.93 
3 20.38 | 396 | 
82 725.34 318.94 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


